राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ 
बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे परिगणितीय तक्ते.... 
दि.०१ जानेवारी, २०२४ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२४ 
या कालावधीकरिता. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२४. 


) शासन निर्णय क्र.डीओआय-२०८१/४७०१/एडीएम-५, दि.२६ एप्रिल,१९८२. 
) शासन निर्णय क्र.गवियो १०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दि.०८ जानेवारी, १९९०. 

) शासन निर्णय क्र.गवियो १००९/प्र.क्र.५८/वर्गणी/विमा प्रशा, दि.०२ ऑगस्ट, २०१०. 
४ शासन निर्णय क्र.गवियो-२०१३/प्र.क्र.४१/विमा प्रशासन, दि.०८ मे, २०१३ 
) 

) 


शासन निर्णय क्र.गवियो -२०१५/प्र.क्र.४७/विमा प्रशासन, दि.३० जानेवारी, २०१६. 
शासन निर्णय क्र.गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दि.२३.जानेवारी, 2023. 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२३ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत 
निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय can संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आला होता. त्याप्रमाणेच राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ 
अंतर्गत माहे जानेवारी, २०२४ ते माहे डिसेंबर, २०२४ या वर्षामध्ये सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय 
होणाऱ्या बचत निधीचे aH प्रदान करण्यासाठीचा परिगणितीय तक्‍ता निर्गमित करणे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या PAA बचत 
निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय तक्‍ता सोबत जोडला आहे. सदर तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरिता बचत निधीची संचित रक्‍कम प्रदान करण्यात यावी. 
२. मंत्रालयातील सर्व विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून राजीनामा, सेवानिवृत्ती किंवा 
सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही कारणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात 
येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्‍त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची 
रक्‍कम प्रदान करावी. 
३. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या परिच्छेद ८.४ अन्वये बचत 
निधीमधीळ शिल्लक रकमांवर दरसाल विहित दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज देण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


तरतूद आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ च्या बचत निधीमधील संचित 
रकमांवर दि.०१ जानेवारी, २०२४ पासून दर साल दर शेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ 
होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ च्या विमा 
निधीमधील संचित रकमांवर दर साल दर शेकडा ४ टक्के दरात कोणताही बदल झालेला 
नसल्यामुळे याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. 
४. सोबतचा परिगणितीय तक्ता संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे पत्र 
क्र.संलेको/गवियो/२०२४/ परिगणतीय तक्‍ते/१७/१०/४७६, दिनांक २४ जानेवारी, २०२४ अन्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३११५४६५८७००५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 


V | V F K RA M B H AJ | ieee Gent OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce0d4e4058e42f0 
DAHIPHALE 2 8 fs ODN On 
(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती) 

प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव. २५) मंत्रालयातील सर्व विभाग. 
२ मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. २६) सर्व विभागीय आयुक्त. 
३) मा.वित्तमंत्र्यांचे सचिव / प्रधान सचिव. २७) सर्व जिल्हाधिकारी. 
४) सर्वमा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. | २८) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
५) सर्व मा.विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. २९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी. 
६) सर्व मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. ३०) मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग 
७ महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 
८) महालेखापाळ (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, । ३१) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

नागपूर. ३२) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग. 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, | 33) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 

मुंबई. ३४) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 
qo) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, | 34) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

नागपूर. ३६) सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई 
११) महालेखापाल (लेखापरीक्षा-३) महाराष्ट्र, मुंबई. | ३७ महासंचालक, यशदा, पुणे 
१२) महालेखापाल, स्थानिक संस्था, लेखापरीक्षा व | ३८) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई 

लेखे, मुंबई. ३९) *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई 
१३) वरिष्ठ महालेखापाल, स्थानिक संस्था (लेखा | vo) *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

परीक्षा व लेखे), नागपूर. ४१) “प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे 
१४) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय कार्यालय, मुंबई 

सहायक. ४२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


१५) प्रधान सचिव (व्यय) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१६) अपर मुख्य सचिव (ले.व.को) यांचे वरिष्ठ स्वीय 
सहायक. 

१७) प्रधान सचिव (वि.सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१८) बहुजन समाज पार्टी १, इन्सा हटमेंट, आझाद 
मैदान, मुंबई-१. 

१९) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, 
सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१ योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२०. 

२०) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र 
कमिटी,३१४,राजभवन,एस.व्ही.पटेळ रोड, 
मुंबई-४ 

२१) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र 
कमिटी, जनठाक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-१३. 

२२) इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 
(आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५. 

२३) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-प्रेस 
जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

२४) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक,दादर- 
मुंबई-२८. 


*पत्राद्वारे. 


४३) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण, पुणे, 
नागपूर,औरंगाबाद,नाशिक,अमरावती 

४४) संचालक,विमा संचालनालय, मुंबई 

४५) संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी 
मुंबई 

४६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

४७) सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण, पुणे, 
नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक,अमरावती विभाग. 

४८) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

४९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५०) संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई/ जनसंपर्क 

अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व उप कोषागार अधिकारी 

सर्व कृषी विद्यापीठे व इतर विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

प्रकुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे, केंगाव, 

सोलापूर-४१३ २५५ 

५५) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

५६) निवड नस्ती, विमा प्रशासन कार्यासन, वित्त विभाग 


५१ 
द्र 
43 
GY 


Se LS Lae a 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दि. ३१ जानेवारी, २०२४ सोबतचा तक्ता 
मृत्यू, सेवानिवृत्ती, राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे दि.१ जानेवारी, २०२४ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२४ या कालावधीत गटविमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात 
येणाऱ्या रु.६०/-प्रमाणे अंशदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह एकूण देय होणारी रक्‍कम दर्शविणारा 
तक्ता 


योजनेच्या 
सदस्यत्वाचा । जानेवारी । फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुले ऑगस्ट । सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर 

दिनांक 
०१-०५६-१९८२ ६४९८१ ६५७०६ ६५८३२ ६६२६१ । ६६६९२ । ६७१२७ | ६७५६४ ६८००३ ६८४५५ ६८८९० ६९३२३७ ६९७८७ 
09-04-9823 ६०६५६ ६१०५७ ६१४५५ । ६१८५८ | ६२२६४ | ६२६७२ | ६३०८३ ६३४९६ ६२३९११ ६४३२९ ६४७५८० ६५१७२ 
०१-०५६-१९८७ । 6५६८१२ ५७१८९ ५७५६७ | ५७९४८ | ५८३३० | ५६८७१५ | ६९१०३ ५९४९३ ५९८८४ ६०२७९ ६०६७५ ६१०७७ 
०१-०५६-१९८५ ५३२२३६ ५३५९१ ५३९४८ | ६५४३०७ | ५४६६९ । ५५०३२ । ५६५३९८ ५५७६६ ५६१३६ ५६५०८ ५६८८२ ५७२५९ 
09-04-98 2& ५००२२ ५०३५८ ५०६९६ ५१०३६ | ५१३७९ | ६५१७२३ | 6५२०६९ ५२४१७ ५२७६८ ५३१२० ५३४७४ ५६३८३१ 
०१-०५-१९८७ । ४७१४६ ४७४६५ | ४७७८६ | ४८१०९ | ४८४३४ | ४८७६१ | ४९०९० | ४९४२१ । ४९७५४ ५००८८ ५०४२५ ५०७६३ 
०१-०५-१९८८ । ४४५८४ ४४८८८  । ४५१९५ । ४५५०२ | ४५८१२ | ४६१२३ । ४६४३७ । ४६७५२ । ४७०६९ ४७३८८ ४७७०८ ४८०३१ 
०१-०५-१९८९ । ४२२६४ ४२५५५ । ४२८४७ । ४३१४१ । ४३४३७ | ४३७३४ | ४४०३४ | ४४३३५ | ४४६३८ ४४९४२ ४५२४८ ४५५५७ 
०१-०१-१९९० । ४०८६३ ४११४५ ४१४२९ । ४१७१५ | ४२००२ | ४२२९१ । ४२५८२ । ४२८७४ । ४३१६९ ४३४६४ ४३७६२ ४४०६२ 
०१-०१-१९९१ । ३८००५ ३८२७० । ३८५३८ । ३८८०६ । ३९०७७ । ३९३४८ । ३९६२२ । ३९८९७ । ४०१७४ ४०४५२ ४०७३२ ४१०१३ 
०१-०१-१९९२ ३५०६६ ३५७१७ ३५९६९ ३६२२२ । ३६४७७ । ३६७३४ । ३६९९२ ३७२५१ ३७५१३ ३७७७६५ ३८०३९ ३८३०६५ 
०१-०१-१९९३ ३२२१० ३३४०७ ३३६८६ । ३३९२६ । ३४१६८ । ३४४११ । ३४६५६ ३४९०१ ३५१५०८ ३५३९७ ३५६४७ ३५८९९ 
99-09-9886 ३१२०६ ३१४३१ ३१६५८ । ३१८८६ । ३२११६ । ३२३४७ । ३२५७९ ३२८१३ ३३००८ ३३२८४ ३२३५२२ ३२७६१ 
०१-०१-१९९५६ २९४२५६ २९६४० २९८५६ । ३००७४ । ३०२९३ । ३०५१३ । ३०७२३७४ ३०९५६७ ३११८१ ३१४०७ ३१६२३२३ ३१८६२ 
०१-०१-१९९६ २७८४३ २८०४८ २८२५५ २८४६४ । २८६७३ | २८८८७४७ । २९०९६ २९३०९ २९५२२३ २९७३९ २९९५६ ३०१७७ 
०१-०१-१९९७ २६४२३७ २६६३४ २६८३३ २७०३३ । २७२३४ । २७४३६ २७६३९ २७८४४ २८०५० २८२५७ २८४६५ २८६७४ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


०१-०१-१९९८ २५१८८ २५३७८ २५५६९ २५७६२ । २५९५६५ । २६१५० । २६३४६ २६५४२३ २६७४१ २६९४० २७१४० २७३४२ 
०१-०१-१९९९ २४०७८ २४२६२ २४४४६ २४६२२ २४८१९ । २५००७ २५१९६ २५२३८६ २५५७८ २५७७० २५९६४ २६१५८ 
०१-०१-२००० २३०९२ २३२७० २३४४९ २२६२९ २३८१० | २३९९२ २४१७५ २४२५९ २४५४४ २४७३१ २४९१८ २५१०७ 
०१-०१-२००१ २२२१६ २२३८९ २२५६२ २२७३७ । २२९१३ । २३०९० । २३२६७ २३४४६ २३६२६ २३८०७ २३९८९ २४१७२ 
०१-०१-२००२ २१४३४ २१६०२ २१७७१ २१९४१ २२११२ २२२८४ २२४५७ २२६२३१ २२८०६ २२९८२ २३१६० २३३३८ 
०१-०१-२००३ २००१९ २०१७९ २०३३९ २०५०१ । २०६६३ । २०८२७ । २०९९१ २११५७ २१३२२ २१४९१ २१६५९ २१८२९ 
०१-०१-२००४ १८७२७ १८८७९ 98033 १९१८६ १९३४१ १९४९७ १९६५४ १९८११ १९९७० २०१२९ २०२९० २०४५१ 
०१-०१-२००५ १७५४० १७६८५ १७८२३१ १७९७८ १८१२६ १८२७४ १८४२४ १८५७४ १८७२५ १८८७७ १९०३० १९१८४ 
०१-०१-२००६ १६४४२ १६५८१ १६७२१ १६८६१ १७००२ १७१७४ १७२८७ १७४२१ १७५७५ १७७२१ १७८६७ १८०१४ 
०१-०१-२००७ १५४२९ १५५६२ १५६९५ | १५८२९ । १५९६५ | १६१०० | १६२३७ १६३७६५ १६५१३ १६६५२ १६७९२ १६९३३ 
०१-०१-२००८ १४४९२ १४६२० १४७४८ १४८७६ १५००६ १५१३६ १५२६७ १५३९९ १५८३२ १५६६५ १५७९९ १५९२४ 
०१-०१-२००९ १२३६२७ १३७४९ १३८७२ १३९९६ १४१२० १४२४५ १४२३७१ १४४९८ १४६२५ १४७५२३ १४८८२ १५०११ 
०१-०१-२०१० १२८२८ १२९४५ १३०६४ १३१८२ १३३०२ १३४२२ 93483 १३६६५ १३७८७ १३९१० १४०२३४ १४१५९ 
०१-०१-२०११ ११३५१ ११४७६० ११५६९ ११६७९ ११७९० ११९०१ १२०१३ १२१२६ १२२२९ 92343 १२४६८ १२५८२ 
०१-०१-२०१२ ९९८७ १००८८ १०१८९ १०२९१ १०३९३ १०४९७ १०६०० १०७०५ १०८१० १०९१५ ११०२१ १११२८ 
०१-०१-२०१३ ८७३० ८८२४ ८९१८ ९०१२ ९१०७ ९२०३ ९२९९ ९२९६ ९6९३ 8484 ९६८९ ९७८८ 
09-09-2098 ७५७८ ७६६४ ७७५१ ७८३९ ७९२७ ८०१६ ८१०५ ८१९४ ८२८५ ८३७५ ८४६७ ८५५८ 
09-09-2094 ६५२० ६६०१ ६६८२ ६७६३ ६८७५ ६९२७ ७०१० ७०९३ ७१७७ ७२६१ ७३४६ (9834 
04-09-2098 ५५५० ५६२५ ५७०० ५७७६ ५८५२ ५९२८ ६००५ ६०८२ ६१६० ६२३८ ६३१७ ६३९६ 
०१-०१-२०१७ ४६६० ४७३० ४८०० ४८७० ४९४० ५०११ ५०८३ ५१५८५ ५२२७ ५३०० ५३७३ ५४४७ 
०१-०१-२०१८ ३८४१ ३९०५ ३९७० ४०३६ ४१०१ ४१६७ ४२२४ ४२३०१ ४३६८ ४४३६ ४५०४ ४५७२ 
०१-०१-२०१९ ३०८२ ३१४२ ३२०२ ३२६३ 3324 ३३८६ ३४०८ ३५१० ३५७३ ३६३६ ३६९९ ३७६३ 
०१-०१-२०२० २३८० २४३६ २४९२ २५४९ २६०६ २६६३ २७२१ २७७९ २८३७ २८९६ २९५५ 3098 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२४/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


०१-०१-२०२१ १७२३० १७८३ १८२३५ १८८८ 
०१-०१-२०२२ ११२८ ११७६ १२२५ १२७४ 
०१-०१-२०२३ ५६६ ६११ ६५७ ७०२ 
०१-०१-२०२४ ४२ ८४ १२७ १६९ 


१९४१ 

१२३२४ 
७४९ 

२१२ 


१९९४ 

१३७४ 
७९५ 

२५६ 


२०४८ 
१४२४ 
८४२ 
२९९ 


२१०२ 
१४७४ 
८८९ 
383 


२१५७ 
१५२५ 
९३६ 
३८७ 


२२११ 
१५७६ 
९८३ 
४२१ 


२२६६ 
१६२७ 
१०३१ 
४७६ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


२३२२ 
१६७९ 
१०७९ 
429 


